गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१८४ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक :१९/०१/२०२२ 

वाचा :- 

शासन निर्णय क्रमांक शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी,२०२०. 

शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 

वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/२०२१/व्यय-१०, दि.२९ एप्रिल २०२१. 

शासन निर्णय क्रमांक: विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७ 

दि.३० एप्रिल २०२१. 

५) वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८७१/२०२१/व्यय-१०, दि.३१ मे २०२१. 

६) शासन निर्णय क्रमांक: विसठस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७/जा.१०८८ 
दि.७/६/२०२१. 

७) शासन निर्णय क्रमांक: पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ)//२०२१-२२/ 
प्र.क्र.२७७/जा.१३५८ दि.८/०७/२०२१. 

८) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/ जा.क्र.१५२४ 
दि.५.०८.२०२१ 

९) शासन निर्णय क्रमांक :शिभोथा २०२०/ प्र.क्र.१३२/नापु-१७ दि.२८ सप्टेंबर २०२१ 

१०) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/ जा.क्र.१९१५ 
दि.४/१०/२०२१ 

११) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६०७८ 
दि.१३/१२/२०२१ 

१२) शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६१०६ 
दि.१६/१२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्‍त नमूद शासन निर्णयांनुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात 
शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिलेली आहे. 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने सदर योजनेसाठी लेखाशिर्ष २४०८०७७२ खाली 
रू.१५०.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर केळे असून आजपावेतो रु.१५०.०० कोटी इतके अनुदान जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना वितरीत 
केले आहे. हिवाळी अधिवेशन २०२१ मध्ये वित्त विभागाकडून रक्‍कम रु.९०.०० कोटीची पुरवणी मागणी मंजूर 
करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक 
(शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना वितरणास रु.४५ कोटी वित्त विभागाने मुक्‍त केलेले अनुदान वितरण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१८४ 


area निर्णय :- 


गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 


पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने रु.१५०.०० कोटी एवढे अनुदान मुक्त केलेले आहे त्यापैकी 
रू.१५०,००,००,०००/-(अक्षरी रु.एकशे पन्नास कोटी फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. आता 
हिवाळी अधिवेशन-२०२१ मध्ये पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर रक्‍कम रु.९०.०० कोटी पैकी वित्त विभागाने मुक्‍त 
केलेले अनुदान रु.४५ कोटी वितरीत करण्यास खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 


येतआहे. 


त 


वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रु.४५,००,०००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम 
रुपये पंचेचाळीस कोटी फक्त) चे वाटप करण्यात येत आहे. 


. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 


यावे. ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता 
येणार नाही. 


. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 


तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या 
महिन्यातील देयकांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना संपल्यानंतर 
पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत महाळेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 


. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 


जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने या पुर्वी निर्देशित केलेल्या 


शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. (उदा. दिनांक २६/०१/२०२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक 
१०/०२/२०२० रोजी तसेच दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक 
दिनांक २५/०२/२०२० रोजी या प्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे 
परिगणीत करुन कोषागार / अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात यावीत.) 
संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक खात्याचा 
तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 


. वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर योजनेसाठी 


होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य GUN २४०८-अन्न, साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१- 
प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (03)(23) १० रूपये थाळी योजनेसाठी 
अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१८४ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२२०११९०९५४०२९५०६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Abhay Dongar Dhande 
DN: CN = Abhay Dongar Dhande, C = IN, S = 


Ab h ay D O n g a r Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Dhande Date: 20220120 1440'5240830 
(अभय धांडे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. सर्वमंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१७.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., कनमुर हाऊस, 
नरसीनाथ स्ट्रीट, मुंबई § Yoo ००९. 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विकास 
भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२१.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

२७.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१८४ 


२८.उपसंचालक, नागरीपुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

२९.सहसचिव/सर्वउपसचिव/अवरसचिव/सर्वअधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

३०.सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५वा माळा, राजेंद्रनगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व, 
मुंबई- ४०० ०६६. 

३१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

३२.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

३३.मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३४.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य ३५.निवड नस्ती. (कार्या-४(अथी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१८४ 


शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१८४ 


दि.१९/०१/२०२२ चे सहपत्र अ 
(रक्‍कम हजारात) 
क कार्यालयाचे | यापूर्वी वितरीत १000. आ एकूण 
| नाव केलेला निधी वितरीत निधी 
निधी 
1 १| ठाणे ९९१० ८७२ १०७८२ 
२ | रायगड १२३४२९ २३२१६ १४६६४५ 
३ | रत्नागिरी ३०६६९ ६०४१ ३६७१० 
४ | सिंधुदुर्ग ७६१६ ११३८ ८७५४ 
६ पालघर १९९३६ ६३८७ २६२३२२ 
६ | पुणे ग्रामिण ५५८२९ १५१३८ ७०९६७ 
७ | पुणे हहर ५४३७८ १२३५६ ६६७३४ 
८ | सातारा ४१७२३ ८५७७ ५०३०० 
९ | सांगली ४९४०६ १४५३७ ६३९४२ 
सोलापूर 

हिं ग्रामिण ३२२१६ ७२६८ ३९४८४ 
jaar] सोलापूर शहर १६९०५ ६०५७ २२९६२ 
१२ | कोल्हापूर ५०४४५ ११६६३ ६२१०८ 
१३ | औंरगाबाद ३७३८५ १६९५९ ५४३४४ 
१४ | परभणी २९००१ ८४१७ ३७४१८ 
१५ | बीड ४५५२७ १०९०७ ५६४३४ 
१६ | नांदेड ४१४९१ १४१६२ ५५६५३ 
१७ | उस्मानाबाद १८७२३ ६६०७ २५३३० 
१८ | जालना १८६७१ ८१७४ २६८४५ 
१९ | लातूर ३७१६३ १०२८० ४७४४३ 
२० | हिगोली १११९२ 2823 १३६१५ 
२१ | गोंदिया १८९२७ ८६९० २७६१७ 
२२ | वर्धा १४४९४ ४६३९ १९१३३ 
२३ | नागपूर ग्रामिण ३२३८० ५०८८ ३७४६८ 
२४ | नागपूर शहर ४८०७४ २६८९३ ७४९६७ 
२५ | भंडारा ३९२५५ १५२६३ ५४५१८ 
२६ | चंद्रपूर २५४९१ १३५१३ ३९००४ 
२७ | गडचिरोली १३२१७ 2823 १५६४० 
२८ | नाशिक ८९७१० ३२४१४ १२२१२४ 
२९ | धुळे ३१२०४ ८८९४ ४००९८ 
30 | जळगाव ५११०८ १४६९३ ६५८०१ 
३१ | अहमदनगर ४७२४२ १३१९२ ६०४३४ 
32 | नंदुरबार २०६०३ ३८९९ २४५०२ 
33 | अमरावती ३००९९ १०१७६ ४०२७५ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१८४ 


३४ | अकोला ३९३१८ ११४१४ ५०७३२ 

३५ | बुलढाणा ३२८८९ १०९०२ ४३७९१ 

३६ | यवतमाळ ३५४०० ९५१५ ४४९१५ 

३७ | वाशिम १९७२८ १०९०२ ३०६३० 
फ परिमंडळ 

३८ | ठाणे ७०९६२ २५६५९ ९६६२१ 
अ परिमंडळ 

३९ | मुंबई १६६२७ ८४२० २५०४७ 
ई परिमंडळ 

४० | मुंबई २७०५४ ४०७७ ३११३१ 
ड परिमंडळ 

४१ | मुंबई १५५२० १४३८ १६९५८ 
ग परिमंडळ 

४२ | मुंबई ४९०८३ १६७१७ ६५८०० 
एकूण १५००००० ४५०००० १९५०००० 


Abhay Dongar 


Digitally signed by Abhay Dongar Dhande 
DN: CN = Abhay Dongar Dhande, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


OU = Food Civil Supply Consumer Protection 


D h a n d e a a .20 14:41:34 +05'30° 
(अभय धांडे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


